“आचार्य बाळशास्त्री जाभेंकर सन्मान योजना” 
अंर्तगत जेष्ठ पत्रकारांना दरमहा रु.११,०००/- 
इतके अर्थसहाय्य करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

शासन निर्णय क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्या-३४ 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- १० मार्च,२०२२ 


वाचा १. शासन निर्णय क्र.मावज-२००९/५७३/प्र.क्र.१०४/का-३४, दिनांक १ ऑगस्ट,२००९. 
२. शासन निर्णय क्र.मावज-२०१३/प्र.क्र.१९५/का-३४, दिनांक २ फेब्रुवारी,२०१९. 
३. माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्त (२०२१)/सन्मान योजना/का-२/ 
२५६, दिनांक २१ जून,२०२१. 
४. माहिती जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाचे पत्र क्र.वृत्त (२०२२)/सन्मान योजना-पूरक 
निधी वितरण/का-२/४२, दिनांक २४ जानेवारी,२०२२. 
५. शासन निर्णय क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्या-३४, दिनांक 09 फेब्रुवारी,२०२२. 
प्रस्तावना:- 
अधिस्विकृतीधारक पत्रकांराना व त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय उपचारार्थ आर्थिक मदत 
देण्याकरिता "शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी” या विश्वस्त संस्थेची 
स्थापना दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली असून सदर निधी 
अंतर्गत रु.१० कोटी तसेच झासन निर्णय दिनांक ०२ फेब्रुवारी,२०१९ अन्वये बाळशास्त्री जांभेकर 
पत्रकार सन्मान योजना लागू करण्यास शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली तसेच सन 
२०१८-१९ मध्ये रुपये १५ कोटी तसेच सन २०२१-२२ मध्ये रूपये १० कोटी असे एकूण रुपये ३५ 
कोटी इतकी रक्‍कम नरीमन पॉईट, मुंबईतील इडियन बँक या राष्ट्रीयकृत बॅकेत मुदत ठेव स्वरुपात 
गुतंविण्यात आलेली आहे. इतर राज्यातील पत्रकारांना सन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे मानधन 
विचारात घेता महाराष्ट्रातील पत्रकारांना या योजने अंतर्गत रु.११,०००/- हजार दरमहा इतके 
अर्थसहाय्य देण्याच्या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय - 
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असल्याने अशा घटकाला सामाजिक सुरक्षा, 
सुविधा देण्याचा विचार करुन ज्येष्ठ पत्रकारांप्ती आदरभाव, कृतज्ञता व्यक्‍त करण्यासाठी व 
त्यांच्या वृध्दावस्थेत त्यांची हेळसांड होऊ नये यासाठी तसेच त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून “आचार्य 
बाळशास्त्री जाभेंकर सन्मान योजनेअंतर्गत” ज्येष्ठ पत्रकारांना रु.११,०००/- हजार दरमहा इतके 
अर्थसहाय्य देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती व प्रसिध्दी, ०१- 
चित्रपट, ००१-संचालन व प्रशासन (००)(०१), प्रसिध्दी संचालक (२२२० ००४३) ३१-सहायक 
अनुदान (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या व इंडियन बँक, 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्या-३४ 


नरिमन पॉईट, मुंबई येथील बचत खात्यामध्ये मुदत ठेव स्वरूपात गुंतविण्यात आलेल्या रुपये ३५ 
कोटी इतक्या निधीच्या व्याजाच्या रकमेतून विनियोग करण्यात यावा. 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ सोबतच्या 
परिशिष्टामधील अनुक्रमांक ९ मधील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या तरतुदीपैकी ३१-वेतनेतर 
सहायक अनुदाने या अंतर्गत होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली असून शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतरच निधीचे वितरण करण्यात यावे. 

सदर निधी आहरण करणेबाबत, लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच 
उपसंचालक (लेखा) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६८१/२०२१/व्यय-४ दिनांक 

२७.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर निधी ज्या कारणासाठी 
मंजूर करण्यात आला आहे त्याच कारणासाठी खर्च केल्याबाबतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र” सादर 
करण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१०१६२१२८६२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AVINDRA BHIKAJI 


MORYE 


(अ.भि.मोरये) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सा.प्र.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) 

) 

) 
५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क HERA, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई. 

उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) कार्यासन व्यय - ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

१३) कार्यासन -२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

१४) निवडनस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग. मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 


nN S&S & 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


